सन 2098-94 मध्ये गाळप हंगाम घेतलेल्या 
साखर कारखान्यांस ऊस पुरविण्या-या 
शेतक-यांच्या एफआरपीची रक्‍कम अदा 
करण्यासाठी दीर्घ मुदतीचे कर्जावर व्याज 
अनुदान देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : ससाका-२०१८/प्र.क्र.१३०/३-स 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक : २८ मे, २०१८. 
वाचा :- 
१) भारत सरकार, खाद्य व सार्वजनिक वितरण विभाग, नवी दिल्ली यांची अधिसूचना 
क्र.१(५/२०१५/एस.पी.-|, दि.२३.०६.२०१५ 
२) शासन निर्णय, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग क्र. ससाका-२०१५/प्र.क्र.२२६/३-स, 
दि.३०.०७.२०१५. 
३) शासन निर्णय, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग क्र. ससाका-२०१५/प्र.क्र.२२६अ/३-स, 
दि.०५.०९.२०१५. 
8) शासन निर्णय, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग क्र. ससाका-२०१५/प्र.क्र.३८५/३-स, 
दि.०९.१२.२०१५. 
५) वित्त विभागाचे परिपत्रक क्रमांक: अर्थसं-२०१७/प्र.क्र.७५/अर्थ-३, दि.१८.०४.२०१७, 
३०.०६.२०१७ व दिनांक ०६.०२.२०१८. 
६) वित्त विभागाचे परिपत्रक क्रमांक: संकीर्ण-२०१६/प्र.क्र.३१/कोषा-प्रशा-५, दि.१०.०५.२०१६. 
७) साखर आयुक्त यांचे क्रमांक:ःसाआ/सॉफ्टलोन/व्याज अनुदान/कक्ष-७/अर्थ-२/२०१७-१८, 
विविध दिनांकीतची पत्रे. 
८) शासन निर्णय क्रमांक: ससाका-२०१८/प्र.क्र.५०/३-स, दिनांक २८.०२.२०१८. 
९) शासन निर्णय क्रमांक: ससाका-२०१८/प्र.क्र.५१/३-स, दिनांक १४.०३.२०१८. 
१०) शासन निर्णय क्रमांक: ससाका-२०१८/प्र.क्र.५३/३-स, दिनांक ३१.०३.२०१८. 


प्रस्तावना: 

सन २०१४-१५ च्या गाळप हंगामात शहोतक-यांना ऊसासाठी एफआरपीची रक्कम देण्याकरिता 
मदत व्हावी म्हणून, केंद्र शासनाने दि.२३ जून, २०१५ रोजीच्या अधिसूचनेनुसार सॉफ्ट लोन योजना 
जाहीर केली. सदर योजनेस अनुलक्षून गाळप हंगाम २०१४-१५ मधील एफ.आर.पी. प्रमाणे एकूण देय ऊस 
किंमतीच्या yo टक्के रक्‍कम दि.३०/६/२०१५ अखेर ज्या कारखान्यांनी अदा केलेली आहे, तसेच ज्या 
कारखान्यांनी हंगाम २०१३-१४ व २०१४-१५ मध्ये गाळप घेतले आहे, अशा राज्यातील पात्र १४८सहकारी 
व खाजगी साखर कारखान्यांना केंद्र शासनाने जाहीर केलेली योजना लागू करण्याबाबतचा धोरणात्मक 
निर्णय घेण्यात आलेला आहे. तद्नंतर या योजनेच्या निकषांत न बसणा-या २२ सहकारी व खाजगी साखर 
कारखान्यांना तसेच सदर दोन्ही योजनांत न बसणा-या ६ सहकारी व खाजगी साखर कारखान्यांना सॉफ्ट 
लोन-व्याज अनुदान योजना लागू करण्यात आल्या. उपरोक्त तिन्ही योजनेतील प्रमुख तरतुदी व त्या 
अंतर्गत सॉफ्ट लोन वितरण पुढीलप्रमाणे आहे:- 

१) शासन निर्णय दि. ३०/७/२०१५ नुसार सॉफ्ट लोन योजना:- 

गाळप हंगाम २०१४-१५ मधील एफ.आर.पी.प्रमाणे एकूण देय ऊस किंमतीच्या ५०% रक्‍कम 

दि.३०/६/२०१५ अखेर ज्या कारखान्यांनी अदा केलेली आहे, तसेच ज्या कारखान्यांनी हंगाम २०१३-१४ व 


शासन निर्णय क्रमांकः ससाका-२०१८/प्र.क्र.१३०/३-स 


२०१४-१५ मध्ये गाळप घेतलेले आहे, अशा पात्र १४८ सहकारी व खाजगी साखर कारखान्यांसाठी सदर 
योजना लागू करण्यात आली. गाळप हंगाम सन २०१३-१४ मध्ये उत्पादित केलेल्या पांढ-या साखरेच्या 
११% साठयावर प्रति मे.टन रु.२४०००/- प्रमाणे बँकांकडून कर्ज उपलब्ध करुन देण्यास, तसेच प्रथम 
वर्षाच्या कर्जावरील सरळ व्याजाच्या १०% किवा बँकेकडून आकारण्यात येणारे व्याज दर यामधील जो दर 
कमी असेल, त्यानुसार प्रथम वर्षाचे व्याज अनुदान केंद्र शासनाने दिल्यावर उर्वरित कर्जावरील रेडयुसिंग 
बॅलंसनुसार पुढील ४ वर्षाचे व्याज अनुदान राज्य शासन देईल, असा निर्णय दि.३० जुले, २०१५ च्या 
शासन निर्णयान्वये घेण्यात आलेला आहे. त्यानुसार १४८ पात्र कारखान्यांना रु.२००० कोटी इतक्या कर्ज 
पात्र रकमेवरील केंद्र शासनामार्फत देय असलेल्या पहिल्या वर्षाची व्याज अनुदानाची रक्‍कम वगळता 
पुढील ४ वर्षाचा व्याज अनुदानाचा भार रु. ४०० कोटी इतका मंजूर करण्यात आला आहे. 
२) शासन निर्णय दि.५/९/२०१५ नुसार सॉफ्ट लोन योजना:- 

राज्यातील ज्या साखर कारखान्यांनी गाळप हंगाम २०१४-१५ मधील एफआरपीप्रमाणे एकूण देय 
रकमेच्या ५०% पेक्षा जास्त एफआरपीची रक्‍कम दि.३०.०६.२०१५ पर्यंत दिली आहे, मात्र सन २०१३-१४ 
मध्ये गाळप हंगाम घेतला नाही, अशा केंद्र शासनाच्या अधिसूचनेनुसार उपरोक्‍त योजनेत अपात्र ठरणा-या 
२२ सहकारी व खाजगी साखर कारखान्यांना होतक-यांच्या FRP ची रक्‍कम देता यावी, म्हणून ही योजना 
राज्य शासनाने लागू केली. या साखर कारखान्यांना सन २०१४-१५ मधील दि. ३० जून, २०१५ पर्यंतच्या 
उत्पादित पांढ-या साखरेच्या ११% साखर साठयाच्या प्रति मे.टन रु.२४०००/- प्रमाणे किंवा (प्रलंबित ऊस 
देयक (-) उचल न HSS तारण Hol) यापैकी जी रक्‍कम कमी असेल, SAR कर्जास त्यांचे कर्ज उचल 
क्षमतेनुसार पात्र ठरतील आणि या पात्र कर्जापोटीचे सरळ व्याजाच्या १०% किंवा बँकेकडून आकारण्यात 
येणारा व्याज दर यामधील जो दर कमी असेल, त्यानुसार रेडयुसिंग SHAT जास्तीत जास्त ५ वर्षाचे 
व्याज अनुदान राज्य शासनाने देण्याचा निर्णय दि.५ सप्टेंबर, २०१५ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये घेण्यात 
आला. त्यानुसार रु.१८७.७६ कोटी पात्र कर्ज रकमेवरील ५ वर्षाचे व्याज अनुदानासाठी रु.५६.३३ कोटी 
भार मंजूर करण्यात आला आहे. 

३) शासन निर्णय दि.९/१२/२०१५ नुसार सॉफ्ट लोन योजना:- 
उपरोक्त दोन्ही योजनांचा लाभ मिळू न शकलेल्या आणि दि.३१/८/२०१५ पर्यंत ५०% पेक्षा 

जास्त एफआरपीची रक्‍कम अदा केलेल्या ६ साखर कारखान्यांना राज्य शासनाने सदर योजना लागू 
केली. त्यांनी उत्पादित केलेल्या पांढ-या साखरेच्या ११% उत्पादनाच्या प्रती मे.टन रु.२४०००/- प्रमाणे 
(दोन्ही वर्षे गाळप हंगाम घेतलेल्या कारखान्यांसाठी सन २०१३-१४ मधील उत्पादनाच्या ११% आणि 
२०१३-१४ चा गाळप हंगाम न घेतलेल्या दोन कारखान्यांसाठी दि.३०/६/२०१५ पर्यंतच्या पांढर्‍या 
साखरेच्या उत्पादनाच्या ११% किंवा दि.३१/०८/२०१५ अखेर (प्रलंबित ऊस देयक (-) उचल न केलेले 
तारण कर्ज) यापैकी जी रक्‍कम कमी असेल, इतक्या कर्जास त्यांचे कर्ज उचल क्षमतेनुसार पात्र ठरतील 
आणि या पात्र कर्जापोटीचे सरळ व्याजाच्या १०% किंवा बँकेकडून आकारण्यात येणारा व्याज दर यामधील 
जो दर कमी असेल, त्यानुसार रेडयुसिंग बँलंसनुसार ५ वर्षाचे व्याज अनुदान राज्य शासनातर्फे देण्याचा 
निर्णय घेण्यात आला. या अंतर्गत रु.३८ कोटी इतकी कर्ज पात्र रक्‍कम आणि रु.११.५१ कोटी इतका ५ 
वर्षाचा व्याज अनुदानाचा भार मंजूर करण्यात आला आहे. तदनंतर शासनाने जाहीर केलेल्या सॉफ्ट लोन 
योजनेचा लाभ मिळू न शकलेल्या कारखान्यांस ऊस पुरविण्या-या शेतक-यांच्या एफआरपीची उर्वरित 
रक्‍कम अदा करण्यासाठी या पूर्वीच्या योजनास मुदतवाढ देणे; कर्ज पात्र रकमेतील उर्वरित रक्‍कम 


पृष्ठ १५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः ससाका-२०१८/प्र.क्र.१३०/३-स 


कारखान्यांच्या खात्यावर वर्ग करणे, तसेच कच्च्या साखरेच्या उत्पादनाचा कर्ज पात्र रक्‍कम ठरवितांना 
विचार करणे यासाठी सॉफ्टलोन योजना-व्याज अनुदान याबाबत शासनाने राज्य मंत्रिमंडळाच्या दिनांक 
०६.०४.२०१६ रोजीच्या बैठकीत पुढीलप्रमाणे निर्णय घेतला आहे. 

ऊस उत्पादक शेतक-यांच्या एफआरपीची रक्‍कम देता यावी म्हणून शासन निर्णय 
दि.३०/७/२०१५, दि.५/९/२०१५ व दि.९/१२/२०१५ अन्वये एकूण १७६ साखर कारखान्यांसाठी लागू 
केलेल्या सॉफ्टलोन योजनेअंतर्गत कर्ज मंजूरी व वितरणाची मुदत दि. ३१ मे, २०१६ पर्यंत वाढविण्यात 
येत आहे. योजनेच्या इतर अनुषंगिक अटी व शर्ती यापूर्वी मंजूर केल्यानुसार राहतील. तसेच यापूर्वी राज्य 
शासनाने रु.२२०९ कोटी कर्ज पात्र रक्कम आणि रु.४६८ कोटी व्याज अनुदान भार मंजूर केला आहे, 
त्याच मर्यादेत सदर मंजूरी देण्यात येत आहे. शासन निर्णय दि.३०.७.२०१५ च्या सॉफ्टलोन योजनेनुसार 
पात्र १४८ कारखान्यांसाठी ४ वर्षाचे व्याज अनुदान यापूर्वी मंजूर केल्यानुसार राज्य शासनाकडून देण्यात 
येणार आहे. केंद्र शासनाच्या योजनेत लाभ मिळाला नसला, तरी या वाढीव मुदतीत राज्य शासनाकडून ४ 
वर्षाचे देय व्याज अनुदान देण्यात येईल. तसेच उर्वरित दि.५.९.२०१५ (२२ कारखाने) आणि 
दि.९.१२.२०१५ (६ कारखाने) च्या शासन निर्णयानुसारच्या योजनेमधील पात्र असे एकूण २८ 
कारखान्यांसाठी ५ वर्षाचे व्याज अनुदान यापूर्वी मंजूर केल्यानुसार राज्य शासनाकडून देण्यात येणार 
आहे. 

सबब, राज्यातील ज्या साखर कारखान्यांनी गाळप हंगाम २०१४-१५ मधील एफआरपीप्रमाणे 
एकूण देय रकमेच्या ५०% पेक्षा जास्त एफआरपीची रक्‍कम दिनांक ३०.०६.२०१५ पर्यंत दिली आहे, मात्र 
सन २०१३-१४ मध्ये गाळप हंगाम घेतला नाही, अशा केंद्र शासनाच्या अधिसूचनेनुसार उपरोक्त योजनेत 
अपात्र ठरणा-या २२ सहकारी व खाजगी साखर कारखान्यांना शेतकऱ्यांच्या ERP ची रक्‍कम देता यावी, 
म्हणून ही योजना राज्य शासनाने लागू केली. या साखर कारखान्यांना सन २०१४-१५ मधील दि.३० जून, 
२०१५ पर्यंतच्या उत्पादीत पांढऱ्या साखरेच्या ११% साखर साठ्याच्या प्रती मे.टनाप्रमाणे किंवा (प्रलंबित 
ऊस देयक(-) उचल न केलेले तारण कर्ज) यापैकी जी रक्‍कम कमी असेल, इतक्या कर्जास त्यांचे कर्ज 
उचल क्षमतेनुसार पात्र ठरतील आणि या पात्र कर्जापोटीचे सरळ व्याजाच्या १०% किंवा बँकेकडून 
आकारण्यात येणारा व्याज दर यामधील जो दर कमी असेल, त्यानुसार रेड्युसिंग बँलंन्सनुसार जास्तीत 
जास्त ५ वर्षाचे व्याज अनुदान राज्य शासनाने देण्याचा निर्णय दि.५ सप्टेंबर, २०१५ रोजीच्या शासन 
निर्णयान्वये घेण्यात आला. त्यानुसार रु.१८७.७६ कोटी पात्र कर्ज रकमेवरील ५ वर्षाचे व्याज 
अनुदानासाठी रु.५६.३३ कोटी भार मंजूर करण्यात आले आहे. मा.मुंबई उच्च न्यायालयाचे 
दि.२७.९.२०१६ चे आदेश लक्षात घेता, मा. मुंबई उच्च न्यायालयाने दि.२१.१.२०१० रोजी खाजगी साखर 
कारखान्यांना कोणत्याही स्वरुपाचे (Grant/Subsidy/Guranttee) आर्थिक सहाय्य करुन नये असे 
आदेश आहे. उपरोक्‍त योजनेमधील पात्र असणाऱ्या १) जवाहर शोतकरी सहकारी साखर कारखाना लि., 
हुपरी, ता. हातकणंगले, जि. कोल्हापूर, 2) जवाहर शेतकरी सहकारी साखर कारखाना लि., हुपरी, 
ता.हातकणंगले, जि. कोल्हापूर, ३) यशवंतराव मोहिते कृष्णा सहकारी साखर कारखाना लि., रेठरे बु., 
ता. कराड, जि. सातारा, ४) सह्याद्री सहकारी साखर कारखाना लि., यशवंतनगर, ता. कराड, जि. 
सातारा, ५) लोकनेते बाळासाहेब देसाई सहकारी साखर कारखाना लि., दौळतनगर-मरळी, ता. पाटण, 
जि. सातारा, ६) विश्वासराव नाईक सहकारी साखर कारखाना लि., चिखली, ता. शिराळा, जि. सांगली, 
७) अशोक सहकारी साखर कारखाना लि., ता. श्रीरामपूर, जि. अहमदनगर, ८) शरद सहकारी साखर 
कारखाना लि., नरंदे, ता. हातकणंगले, जि.कोल्हापूर, ९) श्री दुधगंगा वेदगंगा सहकारी साखर 
कारखाना लि., बिद्री, ता. कागल, जि.कोल्हापूर, १०) कर्मवीर शंकररावजी काळे सहकारी साखर 
कारखाना लि., ता.कोपरगांव, जि. अहमदनगर, ११) प.डॉ.डी.वाय.पाटील सहकारी साखर कारखाना 
लि., ज्ञानशांतीनगर, ता.गगनबावडा, जि.कोल्हापूर, १२) श्री छत्रपती शाहू सहकारी साखर कारखाना 
लि., कागल, ता. कागल, जि. कोल्हापूर, १३) श्री तात्यासाहेब कोरे वारणा सहकारी साखर कारखाना 

पृष्ठ १५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः ससाका-२०१८/प्र.क्र.१३०/३-स 


लि., वारणानगर, ता. पन्हाळा, जि.कोल्हापूर, १४) श्री मकाई सहकारी साखर कारखाना लि., 
ता.करमाळा, जि.सोलापूर, 94) भीमाशंकर सहकारी साखर कारखाना लि., पारगांव-अवसरी, 
ता.आंबेगांव, जि.पुणे, १६) निरा भीमा सहकारी साखर कारखाना लि., शहाजीनगर, ता.इंदापूर जि.पुणे, 
qo) श्री छत्रपती सहकारी साखर कारखाना लि., भवानीनगर, ता. इंदापूर, जि.पुणे, १८) श्री विठ्ठलराव 
शिंदे सहकारी साखर कारखाना लि., पिंपळानेर, ता. माढा, जि. सोलापूर, १९) सोमेश्वर सहकारी साखर 
कारखाना लि.., सोमेश्वरनगर, ता.बारामती, जि.पुणे, २०) कर्मयोगी शां. पाटील सहकारी साखर कारखाना 
लि., महात्मा फुलेनगर, बिजवडी, ता.इंदापूर, जि.पुणे, २१) कर्मयोगी at. पाटील सहकारी साखर 
कारखाना लि.महात्मा फुलेनगर, बिजवडी, ता.इंदापूर, जि.पुणे, २२) श्री सिध्देश्वर सहकारी साखर 
कारखाना लि.,कुमठे, ता. उत्तर सोलापूर, जि. सोलापूर, २३) स. म. शंकरराव मोहिते-पाटील सहकारी 
साखर कारखाना लि., अकलुज, ता. माळशिरस, जि. सोलापूर, २४ अगस्ति सहकारी साखर कारखाना 
लि., ता.अकोले, जि.अहमदनगर, २५) रेणा सहकारी साखर कारखाना लि., दिलीपनगर, निवाडा, 
ता.रेणापूर, जि.लातूर, २६) स.शि. वसंतराव काळे सहकारी साखर कारखाना लि., चंद्रभागानगर, ता. 
पंढरपूर, जि. सोलापूर, २७) स.शि. वसंतराव काळे सहकारी साखर कारखाना लि., चंद्रभागानगर, ता. 
पंढरपूर, जि. सोलापूर, २८) भीमा सहकारी साखर कारखाना लि., टाकळी-सिकंदर, ता. मोहोळ, जि. 
सोलापूर, २९) अजिक्यतारा सहकारी साखर कारखाना लि., शोंद्रे, ता. जि. सातारा, 30) अजिंक्यतारा 
सहकारी साखर कारखाना लि. , शोंद्रे, ता. जि. सातारा, ३१) श्री वृध्देश्वर सहकारी साखर कारखाना लि., 
ता. पाथर्डी, जि. अहमदनगर, ३२) श्री वृध्देर सहकारी साखर कारखाना लि., ता. पाथर्डी, जि. 
अहमदनगर, 33) श्रीगोंदा सहकारी साखर कारखाना लि., श्रीगोंदा. तालुका श्रीगोंदा, जिल्हा 
अहमदनगर, ३४) श्री छत्रपती राजाराम सहकारी साखर कारखाना लि., कसबा बावडा ता. करवीर, जि. 
कोल्हापूर, ३५) किसनवीर सातारा सहकारी साखर कारखाना लि.., भुईंज, ता. वाई, जि. सातारा, ३६) श्री 
संत दामाजी सहकारी साखर कारखाना लि.., ता. मंगळवेढा, जि. सोलापूर, ३७) संत तुकाराम सहकारी 
साखर कारखाना लि., कासारसाई-दारुंब्रे, ता.मुळशी, जि. पुणे, ३८) दि माळेगांव सहकारी साखर 
कारखाना लि ., शिवनगर, ता. बारामती, जि. पुणे, ३९) श्री. विठ्ठल सहकारी साखर कारखाना लि., 
गुरसाळे, ता.पंढरपूर, जि. सोलापूर, Yo) किसनवीर सातारा सहकारी साखर कारखाना लि., भुईंज, ता. 
वाई, जि. सातारा, ४१) कुकडी सहकारी साखर कारखाना लि..,ता. श्रीगोंदा, जि. अहमदनगर, ४२) 
ज्ञानेश्वर सहकारी साखर कारखाना लि.,ता. नेवासा, जि. अहमदनगर, ४३) श्री.मोगावती सहकारी साखर 
कारखाना लि.,परिते, ता.करवीर, जि. कोल्हापूर, ४४) श्री पांडुरंग सहकारी साखर कारखाना लि., 
श्रीपूर, ता. माळशिरस, जि. सोलापूर, ४५) मुळा सहकारी साखर कारखाना लि.,ता. नेवासा, जि. 
अहमदनगर, ४६) स.म.भाऊसाहेब थोरात सहकारी साखर कारखाना लि., ता. संगमनेर, जि. 
अहमदनगर, ४७) माजलगांव सहकारी साखर कारखाना लि., सुंदरनगर, ता.माजलगांव, जि.बीड, ४८) 
श्रीराम जवाहर होतकरी सहकारी साखर उद्योग लि., ता. फलटण, जि. सातारा, ४९) श्री विघ्नहर 
सहकारी साखर कारखाना, लि., निवृत्तीनगर, ता. जुन्नर, जि.पुणे, ५० रा.पवार घोडगंगा सहकारी 
साखर कारखाना, लि., न्हावरे, ता.शिरुर, जि.पुणे, ५१) श्री. आदिनाथ सहकारी साखर कारखाना, लि., 
आदिनाथनगर, ता.करमाळा, जि.सोलापूर, ५२) कादवा सहकारी साखर कारखाना, लि., मातेरेवाडी 
राजारामनगर, ता.दिंडोरी, जि. नाशिक, ५३) वैद्यनाथ सहकारी साखर कारखाना, लि., पांगरी, ता.परळी 
वैद्यनाथ, जि.बीड, ५४) वैद्यनाथ सहकारी साखर कारखाना, लि., पांगरी, ता.परळी वैद्यनाथ, जि.बीड, व 
५५) आजरा सहकारी साखर कारखाना, लि., गवसे ता. आजरा, जि. कोल्हापूर या सर्व कारखान्यांसाठी 
रु.३१,९९,००,०००/-(रुपये एकतीस कोटी AMAT लाख फक्त) इतकी रक्‍कम संबंधित सहकारी साखर 
कारखान्यांना वितरीत करण्याची बाब विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय: 


पृष्ठ १५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः ससाका-२०१८/प्र.क्र.१३०/३-स 


राज्यातील ज्या साखर कारखान्यांनी गाळप हंगाम २०१४-१५ मधील एफआरपीप्रमाणे एकूण 
देय रकमेच्या ५०% पेक्षा जास्त एफआरपीची रक्‍कम दि.३०.०६.२०१५ पर्यंत दिली आहे, त्यासाठी दिनांक 
३०.०७.२०१५ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये पात्र झालेल्या सहकारी कारखान्यांना शेतक-यांच्या FRP ची 
रक्कम देता यावी म्हणून राज्य शासनाने व्याज अनुदान देण्याबाबत संदर्भाधीन शासन निर्णयान्वये निर्णय 
घेतला आहे. त्यानुसार तसेच वर नमूद मा.न्यायालयाचे आदेश विचारात घेता खाली नमूद केलेल्या ५५ 
सहकारी साखर कारखान्यांना रु.३१,९९,००,०००/-(रुपये एकतीस कोटी नव्यान्नरव लाख फक्त) इतकी 
रक्‍कम या सहकारी साखर कारखान्यांस सन २०१८-१९ मध्ये उपलब्ध असलेल्या तरतुदीमधून अदा 
करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. सदर रक्‍कम "मागणी क्रमांक-व्ही-२, मुख्यलेखाशीर्ष-२४२५ सहकार, 
(०३) सहकारी साखर कारखाने, (०३)(०२) सहकारी साखर कारखान्यांना सहायक अनुदान (२४२५ ०९८९), 
३१-सहायक अनुदाने(वेतनेत्तर)" या ळेखाशीर्षाखाली खर्ची टाकावा. सदर खर्च सन २०१८-१९ साठी 
मंजूर झालेल्या तरतूदीतून भागविण्यात यावा. 


अ. कारखान्याचे नांव सन एकूण देय व्याज | सप्रमाण Prorata 
क्र २०१८-१९ । अनुदान रुपये (%) 

साठी 
उपलब्ध 
निधी 
(७०%) 


१ | जवाहर शेतकरी सहकारी साखर कारखाना | रु.३१.९९ | १,३५,४४,४१२/- | ७१,८१,०००/- 
लि., हुपरी, ता. हातकणंगले, जि. | कोटी 
कोल्हापूर. 

JAWAHAR SHETKARI 9१-८७ 
SAKHAR KARKHANA LTD. HUPRI, 
TAL.-HATKANGALE, DIST.- 
KOLHAPUR 


२ | जवाहर शेतकरी सहकारी साखर कारखाना ७५,८४,०००/- | ३९,९२,०००/- 
लि., हुपरी, ता. हातकणंगळे, जि. 
कोल्हापूर. 

JAWAHAR SHETKARI 9१-५७ 
SAKHAR KARKHANA LTD. HUPRI, 
TAL.-HATHKANGALE, DIST.- 
KOLHAPUR 


३ | यशवंतराव मोहिते कृष्णा सहकारी साखर २,२५,१४,०००/- | १,१८,५३,०००/- 
कारखाना लि., रेठरे बु., ता. कराड, जि. 
सातारा. 

YASHWANTRAO MOHITE KRISHNA 
SAHAKARI SAKHAR KARKHANA 
LTD. RETHARE BK., TAL- KARAD, 
DIST- SATARA. 


पृष्ठ १५ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः ससाका-२०१८/प्र.क्र.१३०/३-स 


सह्याद्री सहकारी साखर कारखाना लि., 
यशवंतनगर, ता. कराड, जि. सातारा. 
SAHYADRI SAHAKARI SAKHAR 
KARKHANA LTD. 
YASHWANTNAGAR, TAL.- KARAD, 
DIST.- SATARA. 


| 


नेते बाळासाहेब देसाई सहकारी साखर 
कारखाना लि., दौळतनगर-मरळी, ता. 
पाटण, जि. सातारा. 

LOKNETE BALASAHEB 1698 
SAHAKARI SAKHAR  KARKHANA 
LTD. DAULATNAGAR- MARALI, TAL.- 
PATAN. DIST.- SATARA. 


विश्वासराव नाईक सहकारी साखर 
कारखाना लि,चिखली, ता. शिराळा, जि. 
सांगली 

VISHWAS RAO NAIK SAHAKARI 
SAKHAR KARKHANA LTD. CHIKHLI, 
TAL. SHIRALA DIST-SANGLI 


अशोक सहकारी साखर कारखाना लि,ता. 
श्रीरामपूर, जि. अहमदनगर 
ASHOK SAHAKARI SAKHAR 
KARKHANA LTD TAL- SHRIRAMPUR 
DIST- AHEMAD NAGAR. 


शरद सहकारी साखर कारखाना लि.,नरंदे, 
ता. हातकणंगले, जि. कोल्हापूर 

SHARD SAHAKARI SAKHAR 
KARKHANA LTD TAL-HATHKANGLE 
DIST-KOLHAPUR 


श्री दुधगंगा MT सहकारी साखर 
कारखाना लि., बिद्री, ता. कागल, जि. 
कोल्हापूर 

SHRI DUDHGANGA VEDHGANGA 
SAHAKARI SAKHAR KARKHANA 
LTD, BIDRI TAL- KAGAL DIST- 
KOLHAPUR 


Go 


कर्मवीर WHAM! काळे सहकारी साखर 
कारखाना fea. कोपरगांव, जि. 
अहमदनगर 

KARMVEER SHANKAR RAOJI KALE 
SAHAKARI SAKHAR  KARKHANA 
LTD, TAL- DIST-AHEMADNAGAR 


२,८६,६०,०००/- | १,५०,८९,०००/- 

७१,२६,०००/- ३७,५१,०००/- 
१,२२,०३,०००/- ६४,२५,०००/- 
१,२४,८४,०००/- ६५,७२,०००/- 
१,६३,२८,०००/- ८५,९६,०००/- 
१,६५,४५,०००/- ८७,१०,०००/- 
१,०१,८३,०००/- ५३,६०,०००/- 


पृष्ठ १५ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः ससाका-२०१८/प्र.क्र.१३०/३-स 


११ 


प. डा. डी.वाय. पाटील सहकारी साखर 
कारखाना  लि,ज्ञानशांतीनगर, ता. 
गगनबावडा, जि. कोल्हापूर 

P DR. D.Y.PATIL SAHAKARI SAKHAR 
KARKHANA LTD, GYANSHANTI 
NAGAR TAL-GAGANBAWADA DIST- 
KOLHAPUR. 


१२ 


श्री छत्रपती शाहू सहकारी साखर कारखाना 
लि., HPT AT. कागल, जि. कोल्हापूर 
SHRI CHATHARPTI SHAHU 
SAHAKARI SAKHAR KARKHANA 
LTD, KAGAL TAL- KAGAL DIST- 
KOLHAPUR 


१३ 


श्री तात्यासाहेब कोरे वारणा सहकारी साखर 
कारखाना लि.,वारणानगर , ता. पन्हाळा, 
जि. कोल्हापूर 

SHRI TATYSAHEB KORE WARNA 
SAHAKARI SAKHAR  KARKHANA 
LTD, WARNA NAGAR _ TAL- 
PANHALA DIST- KOLHAPUR 


१४ 


श्री मकाई सहकारी साखर कारखाना 
लि.,ता. करमाळा, जि. सोलापूर 

SHRI MAKAI SAHAKARI SAKHAR 
KARKHANA LTD, TAL- KARMALA 
DIST- SOLAPUR 


१५६ 


भीमाठंंकर सहकारी साखर कारखाना 
लि.,पारगांव-अवसरी, ता. आंबेगांव, जि. 
पुणे 

BHIMA = SHANKAR — SAHAKARI 
SAKHAR KARKHANA LTD, 
PARGAON-AWASRI TAL- 
AMBEGAON DIST- PUNE. 


१६ 


निरा भीमा सहकारी साखर कारखाना लि., 
शहाजीनगर, ता.इंदापूर जि. पुणे 
NIRA BHIMA SAHAKARI SAKHAR 
KARKHANA LTD, SHAHJI NAGAR 
TAL-INDAPUR DIST-PUNE. 


१७ 


श्री छत्रपती सहकारी साखर कारखाना 
लि., भवानीनगर ता.इंदापूर, जि. पुणे 

SHRI = CHATHRAPTI SAHAKARI 
SAKHAR KARKHANA LTD, BHAVANI 
NAGAR TAL-INDAPUR DIST-PUNE 


9,00,32,000/- ५२,८५,०००/- 
२,००,२१,०००/- | १,०५,४०,०००/- 
१,८३,८४,०००/- ९६,७९,०००/- 
३४,०८,०००/- १७,९४,०००/- 
१,७३,०८,०००/- ९१,१२,०००/- 
४०,९९,०००/- २१,५८,०००/- 


१,४२,५६,०००/- 


७५,०५,०००/- 


पृष्ठ १५ पैकी ७ 


शासन निर्णय क्रमांकः ससाका-२०१८/प्र.क्र.१३०/३-स 


१८ 


श्री विठ्ठलराव शिंदे सहकारी साखर 
कारखाना लि., पिंपळानेर, ता. माढा, जि. 
सोलापूर. 

SHRI VITHALRAO SHINDE SAHAKARI 
SAKHAR KARKHANA LTD, 
PIMPALNER TAL-MADHA _ DIST- 
SOLAPUR. 


१९ 


सोमेश्वर सहकारी साखर कारखाना लि., 
सोमेश्वरनगर, ता. बारामती, जि. पुणे. 

SOWMESHWAR SAHAKARI SAKHAR 
KARKHANA LTD, SOWMESHWAR 
NAGAR TAL-BARAMATI DIST-PUNE. 


20 


Hae शां. पाटील सहकारी साखर 
कारखाना लि.म्हात्माफुलेनगर, बिजवडी, 
ता. इंदापूर, जि. पुणे 

KARAMYOGI S.PATIL SAHAKARI 
SAKHAR KARKHANA LTD, 
MAHATMA PHULE NAGAR BIJAWADI 
TAL- INDAPUR DIST-PUNE 


२१ 


कर्मयोगी शांकरराव पाटील सहकारी साखर 
कारखाना लि.महात्मा फुलेनगर, बिजवडी, 
ता. इंदापूर, जि. पुणे. 

KARAMYOGI SHANKARRAO PATIL 
SAHAKARI SAKHAR  KARKHANA 
LTD, MAHATMA PHULE NAGAR 
BIJAWADI TAL- INDAPUR DIST- 
PUNE. 


२२ 


श्री सिध्देश्वर सहकारी साखर कारखाना 
लि.,कुमठे, ता. उत्तर सोलापूर, जि. 
सोलापूर. 

SHRI SIDHESHWAR — SAHAKARI 
SAKHAR KARKHANA LTD, KUMTHE 
TAL- NORTH SOLAPUR __ DIST- 
SOLAPUR 


23 


UA. शांकरराव मोहिते-पाटीळ सहकारी 
साखर कारखाना लि.,अकलुज, ता. 
माळशिरस, जि. सोलापूर. 

S.M. SHANKAR RAO MOHITE PATIL 
SAHAKARI SAKHAR  KARKHANA 
LTD, AKALUJ, TAL-MALSHIRAS, 
DIST- SOLAPUR. 


9,&&,0¢ ,000/- ८७,४४,०००/- 
१,५९,१४,०००/- ८३,७८,०००/- 

32,90,000/- १६,९०,०००/- 
१,३१,११,०००/- ६९,०२,०००/- 
१,१३,८४,०००/- ५९,९०,०००/- 
१,३९,८८,०००/- ७३,६५,०००/- 


पृष्ठ १५ पैकी ८ 


शासन निर्णय क्रमांकः ससाका-२०१८/प्र.क्र.१३०/३-स 


२४ 


अगस्ति सहकारी साखर कारखाना लि.,ता. 
अकोले, जि. अहमदनगर 

AGASTI SAHAKARI SAKHAR 
KARKHANA LTD, TAL- AKOLE, DIST- 
AHEMADNAGAR. 


२५ 


णा सहकारी साखर कारखाना लि., 
दिलीपनगर, निवाडा, ता.रेणापूर, जि.लातूर 
RENA SAHAKARI SAKHAR 
KARKHANA LTD, DILIP NAGAR 


NIWADA TAL-RENAPUR DIST-LATUR. 


319,20,000/- 


१९,५८,०००/- 


२६ 


स.शि. वसंतराव काळे सहकारी साखर 
कारखाना लि., चंद्रभागानगर, ता. पंढरपूर, 
जि. सोलापूर 

5.0. VASANTRAO KALE SAHAKARI 
SAKHAR KARKHANA LTD, 
CHANDRABHAGA NAGAR _ TAL- 
PANDARPUR DIST- SOLAPUR 


८२,६१,०००/- 


४३,४९,०००/- 


२७ 


स.शि. वसंतराव काळे सहकारी साखर 
कारखाना लि., चंद्रभागानगर, ता. पंढरपूर, 
जि. सोलापूर 

5.0. VASANTRAO KALE SAHAKARI 
SAKHAR KARKHANA LTD, 
CHANDRABHAGA NAGAR _ TAL- 
PANDARPUR DIST- SOLAPUR 


५८,९४,०००/- 


३१,०३,०००/- 


१३,७३,०००/- 


७,२३,०००/- 


२८ 


भीमा सहकारी साखर कारखाना लि., 
टाकळी-सिकंदर, ता. मोहोळ, जि. सोलापूर 
BHIMA SAHAKARI SAKHAR 
KARKHANA LTD,TAKALI-SIKANDAR 
TAL- MOHOLE DIST- SOLAPUR 


८२,९६,०००/- 


४३,६७,०००/- 


२९ 


अजिक्यतारा सहकारी साखर कारखाना 
लि., शोंद्रे, ता. जि. सातारा 

AJANKEY TARA SAHAKARI SAKHAR 
KARKHANA LTD, SHENDRE TAL- 
SATARA 


9,219, 19,000/- 


६६,९५,०००/- 


30 


अजिक्यतारा सहकारी साखर कारखाना 
लि., शोंद्रे, ता. जि. सातारा 

AJANKEY TARA SAHAKARI SAKHAR 
KARKHANA LTD, SHENDRE TAL- 
SATARA 


३४, ६१,०००/- 


१८,२१,०००/- 


पृष्ठ १५ पैकी ९ 


शासन निर्णय क्रमांकः ससाका-२०१८/प्र.क्र.१३०/३-स 


39 


श्री वध्देश्रर सहकारी साखर कारखाना लि., 
ता. पाथर्डी, जि. अहमदनगर 

SHRI WARDHESHWAR SAHAKARI 
SAKHAR KARKHANA LTD, TAL- 
PATHARDI DIST-AHEMAD NAGAR 


23,83,000/- 


92,33,000/- 


३२ 


श्री वध्देश्रर सहकारी साखर कारखाना लि., 
ता. पाथर्डी, जि. अहमदनगर 

SHRI WARDHESHWAR SAHAKARI 
SAKHAR KARKHANA LTD, TAL- 
PATHARDI DIST-AHEMAD NAGAR 


38,88,000/- 


92,93,000/- 


33 


सहकार महषी शिवाजीराव नारायणराव 
नागवडे सहकारी साखर कारखाना लि., 
श्रीगोंदा. तालुका श्रीगोंदा, जिल्हा 
अहमदनगर. 

SAHAKAR MAHARSHI SHIVAUIRAO 
NARAUANRAO NARWADE SAHAKARI 
SAKHAR KARKHANA LTD, 
SHRIGONDA TAL- SHRIGONDA DIST- 
AHEMAD NAGAR 


2 4,00,000/- 


89,8 9,000/- 


38 


श्री छत्रपती राजाराम सहकारी साखर 
कारखाना लि., कसबा बावडा ता. करवीर, 
जि. कोल्हापूर 

SHRI CHATRAPTI RAJARAM 
SAHAKARI SAKHAR KARKHANA LTD, 
KASBA BAWDA TAL-KARVEER DIST- 
KOLHAPUR 


९६,३३,०००/- 


५०,७१,०००/- 


३५ 


किसनवीर सातारा सहकारी साखर 
कारखाना लि.., भुईंज, ता. वाई, जि. सातारा 
KISANVEER SATARA SAHAKARI 
SAKHAR KARKHANA LTD, BHUINJ 
TAL- WAI DIST SATARA 


१,२२,७२,०००/- 


६४,६१,०००/- 


३६ 


श्री संत दामाजी सहकारी साखर कारखाना 
लि., ता. मंगळवेढा, जि. सोलापूर 

SHRI SANT DAMAJ!I SAHAKARI 
SAKHAR KARKHANA LTD, TAL- 
MANGALWEDHA DIST-SOLAPUR 


६९,५३,०००/- 


३६,६०,०००/- 


३७ 


संत तुकाराम सहकारी साखर कारखाना 
लि., कासारसाई-दारुंब्रे, ता.मुळशी, जि. पुणे 
SANT TUKARAM SAHAKARI SAKHAR 
KARKHANA LTD KASAR SAI 
DARUMBRE TAL- MULSHI DIST- 
PUNE 


9,19, 28,000/- 


2,02 ,000/- 


पृष्ठ १५ पैकी १० 


शासन निर्णय क्रमांकः ससाका-२०१८/प्र.क्र.१३०/३-स 


३८ 


दि माळेगांव सहकारी साखर कारखाना लि., 
शिवनगर, ता. बारामती, जि पुणे 

THE MALEGAON SAHAKARI SAKHAR 
KARKHANA LTD SHIVNAGAR TAL- 
BARAMATI DIST-PUNE 


9,88,08,000/- 


9,02,00,000/- 


38 


श्री विठठल सहकारी साखर कारखाना 
लि.गुरसाळे, ता. पंढरपूर, जि. सोलापूर 
SHRI VITHAL SAHAKARI SAKHAR 
KARKHANA LTD, GURSALE TAL- 
PANDHARPUR 

DIST-SOLAPUR 


9,29, 48,000/- 


६४,०१,०००/- 


किसनवीर सातारा सहकारी साखर 
कारखाना लि.., भुईंज, ता. वाई, जि. सातारा 
KISANVEER SATARA SAHAKARI 
SAKHAR KARKHANA LTD, BHUINJ 
TAL- WAI DIST SATARA 


७३,६०,०००/- 


३८,७५,०००/- 


४१ 


कुकडी सहकारी साखर कारखाना लि.,ता. 
श्रीगोंदा, जि. अहमदनगर 

KUKADI SATARA SAHAKARI SAKHAR 
KARKHANA LTD, TAL- SHRIGONDA 
DIST-AHEMADNAGAR 


९४,०५,०००/- 


४९,५१,०००/- 


४२ 


श्वर सहकारी साखर कारखाना लि.,ता. 
नेवासा, जि. अहमदनगर 

DHYNESHWAR SAHAKARI SAKHAR 
KARKHANA LTD, TAL- NEWASA 
DIST-AHEMADNAGAR 


9,34,48,000/- 


७१,३८,०००/- 


83 


श्री भोगावती सहकारी साखर कारखाना 
लि.,परिते, ता. करवीर, जि. कोल्हापूर 
SHRI BHOGAWATI SAHAKARI 
SAKHAR KARKHANA LTD, PARITE 
TAL- KARVEER DIST-KOLHAPUR 


१,४८,९३,०००/- 


७८,४१,०००/- 


४४ 


श्री पांडुरंग सहकारी साखर कारखाना 
लि.,श्रीपूर, ता. माळशिरस, जि. सोलापूर 
SHRI PANDURANG SAHAKARI 
SAKHAR KARKHANA LTD, SHIRPUR 
TAL- MALSHIRAS DIST-SOLAPUR 


१,४०,९६,०००/- 


७४,२१,०००/- 


oY 


मुळा सहकारी साखर कारखाना लि.,ता. 
नेवासा, जि. अहमदनगर 

MULA SAHAKARI SAKHAR 
KARKHANA LTD, TAL- NEWASA 
DIST-AHEMADNAGAR 


१,४९,९३,०००/- 


७८,९३,०००/- 


पृष्ठ १५ पैकी ११ 


शासन निर्णय क्रमांकः ससाका-२०१८/प्र.क्र.१३०/३-स 


४६ 


स.म. भाऊसाहेब थोरात सहकारी साखर 
कारखाना लि ता. संगमनेर, जि. अहमदनगर 
5.५. BHAUSAHEB THORAT 
SAHAKARI SAKHAR KARKHANA LTD, 
TAL- SANGAMNER DIST- 
AHEMADNAGAR 


१,८१,९६,०००/- 


९५,८०,०००/- 


४8७ 


लोकनेते सुंदररावजी सोळंके (माजलगांव) 
सहकारी साखर कारखाना लि ., सुंदरनगर, 
ता.माजलगांव, जि.बीड. 

LOKNETE SUNDEARRAOJI SOLAKE 
(MAJALGAON) SAHAKARI SAKHAR 
KARKHANA LTD, SUNDAR NAGAR 
TAL-MAJALGAON DIST-BEED 


१,०९,७३,०००/- 


५७,७७,०००/- 


छट 


श्रीराम जवाहर ATH सहकारी साखर 
उद्योग लि., ता. फलटण, जि. सातारा 
SHRIRAM JAWAHAR SHETKARI 
SAHAKARI SAKHAR UDYOG LTD, 
TAL- PHALTAN DIST-SATARA 


८८,१६,०००/- 


४६,४१,०००/- 


४९ 


श्री विघ्नहर सहकारी साखर कारखाना, 
लि.,निवृत्तीनगर, ता. जुन्नर, जि.पुणे 
SHRI WIGHENHER SAHAKARI 
SAKHAR KARKHANA LTD, NIVARTI 
NAGAR TAL- JUNNER DIST-PUNE 


2,319,20,000/- 


१,२४,८८,०००/- 


ष्ठ 


रा. पवार घोडगंगा सहकारी साखर 
कारखाना, लि.,न्हावरे, ता. शिरुर, जि. पुणे 
R.PAWAR GHODGANAGA SAHAKARI 
SAKHAR KARKHANA LTD, NAWHRE 
TAL- SHIRUR DIST-PUNE 


9,39,40,000/- 


६९,२३,०००/- 


५१ 


श्री आदिनाथ सहकारी साखर कारखाना, 
लि.,आदिनाथनगर, ता. करमाळा, जि. 
सोलापूर 

SHRI ADINATH SAHAKARI SAKHAR 
KARKHANA LTD, ADINATH NAGAR 
TAL- KARMALA DIST- SOLAPUR 


92,4¢,000/- 


६,६२,०००/- 


५२ 


कादवा सहकारी साखर कारखाना, 
लि.,मातेरेवाडी राजारामनगर, ता.दिंडोरी, 
जि.नाशिक 

KADWA SAHAKARI SAKHAR 
KARKHANA LTD, MATURWADI 
RAJARAMNAGAR TAL- DENDORI 
DIST-NASHIK 


43,82,000/- 


२८,३८,०००/- 


पृष्ठ १५ पैकी १२ 


शासन निर्णय क्रमांकः ससाका-२०१८/प्र.क्र.१३०/३-स 


५३ | वैद्यनाथ सहकारी साखर कारखाना, ५१,२०,०००/- २६,९५,०००/- 
लि.,पांगरी, ता.परळी वैद्यनाथ जि.बीड 
VAIDNATH SAHAKARI SAKHAR 
KARKHANA LTD, PANGRI TAL- PARLI 
VAIDNATH DIST-BEED 


५४ | वैद्यनाथ सहकारी साखर कारखाना, ५१,२०,०००/- २६,९५,०००/- 
लि.,पांगरी, ता.परळी वैद्यनाथ जि.बीड 
VAIDNATH SAHAKARI SAKHAR 
KARKHANA LTD, PANGRI TAL- PARLI 
VAIDNATH DIST-BEED 


५५ | आजरा सहकारी साखर कारखाना, १८,१७,०००/- ९,५६,०००/- 
लि.,गवसे ता. आजरा, जि. कोल्हापूर 
AJRA SAHAKARI SAKHAR 
KARKHANA LTD, GAWASE TAL- 
AJRA DIST- KOLHAPUR 


एकूण (44 ससाका) ६०,७५,९७,४१२/ | ३१,९९,००,०००/ 


०२. प्रस्तुत प्रकरणी लेखाधिकारी, साखर आयुक्तालय, साखर संकुल, शिवाजीनगर, पुणे यांना 
"आहरण व संवितरण अधिकारी" व संचालक (प्रशासन), साखर आयुक्तालय, साखर संकुल, पुणे यांना 
"नियंत्रण अधिकारी" म्हणून प्राधिकृत करण्यात येत आहे. त्यानुसार लेखाधिकारी, साखर आयुक्तालय, 
साखर संकुल, शिवाजीनगर, पुणे यांनी त्या-त्या साखर कारखान्यांच्या बँकेला व्याज अनुदानाबाबत 
निर्गमित केलेल्या शासन निर्णयातील अटी व शरर्थीच्या अनुषंगाने वितरीत करण्याची कार्यवाही करावी. 

०३. प्रमाणित करण्यात येते कि, या प्रकरणी शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्रमांक: अर्थसं-२०१५/ 
प्र.क्र.८९/अर्थ-३, दि.१८.०४.२०१७ व दि.३०.०६.२०१७ मधील संबंधित अटींची पूर्तता झाली आहे. साखर 
आयुक्‍त, पुणे यांनी सदर तरतूद वितरीत करताना तसेच खर्च करताना महाराष्ट्र अर्थसंकल्प 
नियमपुस्तिका व वित्तीय अधिकार नियमपुस्तिकेमध्ये उल्लेख केलेल्या, तसेच वित्त विभागाच्या दि. 
२०.४.२०१६ व दिनांक १८.०४.२०१७ च्या परिपत्रकातील अटी व शर्तीचे व वेळोवेळी दिलेल्या सुचनांचे 
पालन करण्याची दक्षता घ्यावी. 

०४. सदरहू शासन वित्त विभाग, परिपत्रक, क्रमांक:अर्थसं-२०१८/प्र.क्र.६९/अर्थ-३, दि.०२.०४.२०१८ 
अन्वये विभागास प्राप्त प्राधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 

०५. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८०५३०१३४९०६०२०२ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Deepak 5 “i 
Desai ) 


f, cn=Deepak S Desai 
Date: 2018.05.30 13:50:36 +05'30' 


(दि. शि. देसाई) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१) साखर आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, पुणे (३ प्रती) 
पृष्ठ १५ पैकी १३ 


शासन निर्णय क्रमांकः ससाका-२०१८/प्र.क्र.१३०/३-स 


GSMS ०८ w 


प्रधान महालेखापरिक्षक, लेखा परिक्षा, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

लेखा व अधिदान अधिकारी, मुंबई. 

निवासी लेखापरिक्षा अधिकारी, मुंबई. 

महालेखापाल -१, महाराष्ट्र राज्य, (लेखा व अनुज्ञेयता/ळेखापरिक्षा) मुंबई. 
महालेखापाल -2, महाराष्ट्र राज्य, (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखापरिक्षा) नागपूर. 

संचालक (प्रशासन), साखर आयुक्तालय, साखर संकुल, पुणे. 

जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे. 

लेखाधिकारी, साखर आयुक्तालय, साखर संकुल, शिवाजीनगर, पुणे (३प्रती) 

सर्व प्रादेशिक सहसंचालक (साखर) 

व्यवस्थापकीय संचालक, संबंधित कारखान्याच्या बँका. 

कार्यकारी संचालक, १) जवाहर शेतकरी सहकारी साखर कारखाना लि., हुपरी, ता. 
हातकणंगले, जि. कोल्हापूर, २) जवाहर शहोतकरी सहकारी साखर कारखाना ले.., हुपरी, 
ता.हातकणंगले, जि. कोल्हापूर, ३) यशवंतराव मोहिते कृष्णा सहकारी साखर कारखाना 
लि., रेठरे बु., ता. कराड, जि. सातारा, ४) सह्याद्री सहकारी साखर कारखाना लि., 
Wada, ता. कराड, जि. सातारा, ५) लोकनेते बाळासाहेब देसाई सहकारी साखर 
कारखाना लि., दौळतनगर-मरळी, ता. पाटण, जि. सातारा, ६) विश्वासराव नाईक 
सहकारी साखर कारखाना लि., चिखली, ता. शिराळा, जि. सांगली, ७ अशोक सहकारी 
साखर कारखाना लि., ता. श्रीरामपूर, जि. अहमदनगर, ८) शरद सहकारी साखर 
कारखाना लि., नरंदे, ता. हातकणंगले, जि.कोल्हापूर, ९) श्री दुधगंगा वेदगंगा सहकारी 
साखर कारखाना लि., बिद्री, ता. कागल, जि.कोल्हापूर, १०) कर्मवीर शंकररावजी काळे 
सहकारी साखर कारखाना लि., ता.कोपरगांव, जि. अहमदनगर, ११ 
प.डॉ.डी.वाय.पाटील सहकारी साखर कारखाना लि., ज्ञानश्ांतीनगर, ता.गगनबावडा, 
जि.कोल्हापूर, १२) श्री छत्रपती शाहू सहकारी साखर कारखाना लि., कागल, ता. 
कागल, जि. कोल्हापूर, १३) श्री तात्यासाहेब कोरे वारणा सहकारी साखर कारखाना लि., 
वारणानगर, ता. पन्हाळा, जि.कोल्हापूर, १४) श्री मकाई सहकारी साखर कारखाना लि., 
ता.करमाळा, जि.सोलापूर, १५) भीमाडंकर सहकारी साखर कारखाना लि., पारगांव- 
अवसरी, ता.आंबेगांव, जि.पुणे, १६) निरा भीमा सहकारी साखर कारखाना लि., 
शहाजीनगर, ता.इंदापूर जि.पुणे, १७ श्री छत्रपती सहकारी साखर कारखाना लि., 
भवानीनगर, ता. इंदापूर, जि.पुणे, १८) श्री विठ्ठलराव शिंदे सहकारी साखर कारखाना 
लि., पिंपळानेर, ता. माढा, जि. सोलापूर, १९) सोमेश्वर सहकारी साखर कारखाना लि., 
सोमेश्वरनगर, ता.बारामती, जि.पुणे, २०) कर्मयोगी शं. पाटील सहकारी साखर कारखाना 
लि., महात्मा फुलेनगर, बिजवडी, ता.इंदापूर, जि.पुणे, २१) कर्मयोगी at. पाटील 
सहकारी साखर कारखाना लि.महात्मा फुलेनगर, बिजवडी, ता.इंदापूर, जि.पुणे, २२) श्री 
सिध्देश्वर सहकारी साखर कारखाना लि.,कुमठे, ता. उत्तर सोलापूर, जि. सोलापूर, २३) 
स. म. शांकरराव मोहिते-पाटील सहकारी साखर कारखाना लि., अकलुज, ता. 
माळशिरस, जि. सोलापूर, २४) अगस्ति सहकारी साखर कारखाना लि., ता.अकोले, 
जि.अहमदनगर, २५) रेणा सहकारी साखर कारखाना लि., दिलीपनगर, निवाडा, 
ता.रेणापूर, जि.लातूर, २६) स.शि. वसंतराव काळे सहकारी साखर कारखाना लि., 
चंद्रभागानगर, ता. पंढरपूर, जि. सोलापूर, २७) स.शि. वसंतराव काळे सहकारी साखर 
कारखाना लि., चंद्रभागानगर, ता. पंढरपूर, जि. सोलापूर, २८) भीमा सहकारी साखर 
कारखाना लि., टाकळी-सिकंदर, ता. मोहोळ, जि. सोलापूर, २९) अजिक्यतारा सहकारी 


पृष्ठ १५ पैकी १४ 


शासन निर्णय क्रमांकः ससाका-२०१८/प्र.क्र.१३०/३-स 


साखर कारखाना लि., ae, ता. जि. सातारा, 30) अणिंक्यतारा सहकारी साखर 
कारखाना लि., शोंद्रे, ता. जि. सातारा, 39) श्री वृध्देश्वर सहकारी साखर कारखाना लि., 
ता. पाथर्डी, जि. अहमदनगर, ३२) श्री वृध्देश्वरर सहकारी साखर कारखाना लि., ता. 
पाथर्डी, जि. अहमदनगर, ३३) श्रीगोंदा सहकारी साखर कारखाना लि., श्रीगोंदा. तालुका 
श्रीगोंदा, जिल्हा अहमदनगर, ३४) श्री छत्रपती राजाराम सहकारी साखर कारखाना लि., 
कसबा बावडा ता. करवीर, जि. कोल्हापूर, 34) किसनवीर सातारा सहकारी साखर 
कारखाना लि., भुईंज, ता. वाई, जि. सातारा, ३६) श्री संत दामाजी सहकारी साखर 
कारखाना लि., ता. मंगळवेढा, जि. सोलापूर, ३७ संत तुकाराम सहकारी साखर 
कारखाना लि., कासारसाई-दारुंब्रे, ता.मुळशी, जि. पुणे, ३८) दि माळेगांव सहकारी 
साखर कारखाना लि ., शिवनगर, ता. बारामती, जि. पुणे, ३९) श्री. fagea सहकारी 
साखर कारखाना लि., गुरसाळे, ता.पंढरपूर, जि. सोलापूर, ४०) किसनवीर सातारा 
सहकारी साखर कारखाना लि., भुईज, ता. वाई, जि. सातारा, ४१) कुकडी सहकारी 
साखर कारखाना लि.,ता. श्रीगोंदा, जि. अहमदनगर, ४२) ज्ञानेश्वर सहकारी साखर 
कारखाना लि.,ता. नेवासा, जि. अहमदनगर, ४३) श्री.भोगावती सहकारी साखर 
कारखाना लि.,परिते, ता.करवीर, जि. कोल्हापूर, ४४) श्री पांडुरंग सहकारी साखर 
कारखाना लि., श्रीपूर, ता. माळशिरस, जि. सोलापूर, ४५) मुळा सहकारी साखर 
कारखाना लि.,ता. नेवासा, जि. अहमदनगर, ४६) स.म.भाऊसाहेब थोरात सहकारी 
साखर कारखाना लि., ता. संगमनेर, जि. अहमदनगर, ४७) माजलगांव सहकारी साखर 
कारखाना लि., सुंदरनगर, ता.माजलगांव, जि.बीड, ४८) श्रीराम जवाहर शेतकरी 
सहकारी साखर उद्योग लि., ता. फलटण, जि. सातारा, ४९) श्री विघ्नहर सहकारी साखर 
कारखाना, लि., निवृत्तीनगर, ता. जुन्नर, जि.पुणे, ५०) रा.पवार घोडगंगा सहकारी साखर 
कारखाना, लि., न्हावरे, ता.शिरुर, जि.पुणे, ५१) श्री. आदिनाथ सहकारी साखर 
कारखाना, लि., आदिनाथनगर, ता.करमाळा, जि.सोलापूर, ५२) कादवा सहकारी साखर 
कारखाना, लि., मातेरेवाडी राजारामनगर, ता.दिंडोरी, जि. नाशिक, ५३) वैद्यनाथ 
सहकारी साखर कारखाना, लि., पांगरी, ता.परळी वैद्यनाथ, जि.बीड, ५४) वैद्यनाथ 
सहकारी साखर कारखाना, लि., पांगरी, ता.परळी वैद्यनाथ, जि.बीड, व ५५ आजरा 
सहकारी साखर कारखाना, लि., गवसे ता. आजरा, जि. कोल्हापूर. 

१३) वित्तविभाग (व्यय-२), कराधान-३ व अर्थसंकल्प-१२, (अर्थोपाय शाखा) 

१४ कार्यासन क्रमांक १६-स/१७-स/२२-स/२५-स, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, 
मुंबई. 

१५) सह संचालक, लेखा व कोषागारे, नवीन प्रशासकीय इमारत, मंत्रालय, मुंबई. 

१६ कक्ष अधिकारी, १६-स तथा वेब को-ऑर्डिनेटर, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई. 

१७  निवडनस्ती (3-4). 


KKKKKKKKKK 


पृष्ठ १५ पैकी १५ 


